महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) 
अधिनियम २०१९ अन्वये आदिवासी 
घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०१९-२० 
या आर्थिक वर्षातील माहे एप्रिळ, २०१९ 
ते माहे जुले,२०१९ या कालावधीकरीता 


मंजुर लेखानुदान वितरणाबाबत.. 
("अनिवार्य खर्च - मागणी क्र.टी-१ ते 
टि-४ व टि-८") 
महाराष्ट्र शासन. 
आदिवासी विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र. ०१ / कार्यासन.६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: ०४/०४/२०१९ 


वाचा - 


१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४५/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०१९ 
शासन निर्णय- 


सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता अंतरिम अर्थसंकल्प दि.२७.०२.२०१९ रोजी विधानमंडळास 
सादर करण्यात आला आहे. सदर अर्थसंकल्प अंतरिम असल्याने अतिरिक्‍त अर्थसंकल्प सादर करुन 
विनियोजन विधेयक मंजुर होईपर्यंतच्या कालावधीसाठीचा माहे एप्रिल, २०१९ ते जुले, २०१९ या चार 
महिन्यांचा खर्च भागविण्यासाठी विनियोजन (लेखानुदान) विधेयक २०१९ मंजूर करण्यात आले असून 
सदर विधेयकाचे अधिनियमात रुपांतर झालेले आहे. सदर अधिनियमान्वये सन २०१९-२० च्या 
अर्थसंकल्पातील प्रस्तावित लेखानुदानातून दि.१.०४.२०१९ ते दि.३१.०७.२०१९ पर्यंत खर्च करण्यास 
प्रशासकिय विभागास प्राधिकृत करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार आदिवासी घटक कार्यक्रमातंर्गत मागणी 
क्र.टी-१ ते टि-४ व टि-८ मधील अनिवार्य खर्चाकरीता सोबतच्या विवरण पत्रातील स्तंभ क्रमांक २ मध्ये 
नमूद योजनानिहाय/नियंत्रक अधिकारीनिहाय एकुण अनिवार्य खर्चावरील अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी माहे 
एप्रिल,२०१९ ते जुले,२०१९ या चार महिन्यासाठी अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर प्राप्त तरतूदी 
खर्च करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यात आला आहे. यानुषंगाने माहे 
एप्रिळ,२०१९ ते जुले,२०१९ या चार महिन्यासाठी संगणक वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध Har फ्लो प्रमाणे 
खर्च करण्याची दक्षता सर्व संबंधितांनी घ्यावी. 


2 विभाग प्रमुखांनी/नियंत्रक अधिकारी यांनी स्तंभ क्र. ५ मध्ये दर्शविलेल्या तरतुदी त्यांच्या 
अधिपत्याखालील आहरण व संवितरण अधिका-यांना अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील दिलेल्या 
सुचनांप्रमाणे तात्काळ वितरित करावी. तसेच सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी 
खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१.०४.२०१९ च्या 


शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


Se 


सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.१/०४/२०१९ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 


प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


षु. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०४०४१६०३५३५७२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Ravindra Digambarrao Aute 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Tribal 


Ra vi al d fa Development, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f05a691 3f9dee 1 f453c9a1c5a89d8c489773 


D | g am ba (rao Au te 7ba8e4acOedf3f2c6e69e25f4108, cn=Ravindra 


Digambarrao Aute 
Date: 2019.04.04 17:50:04 +05'30' 


रविंद्र दि.औटे 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक. 
व्यवस्थापकीय संचालक, wat आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक. 

अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई -३२. 

महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 

सर्व जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन विकास समिती. 


९. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 


१५. 
१६. 


.अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई. 

. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

. उपसंचालक, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, ठाणे / पुणे/ नाशिक/ औरंगाबाद/ 


अमरावती/ नागपूर. 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१७. निवड नस्ती (का-६) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र.०१/ कार्यासन-६, दि.४ एप्रिल,२०१९ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू. हजारात) 
अ. क्र. मागणी क्रमांक / मुख्य लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट २०१९-२० साठीची | माहे. एप्रिल२०१९ ते | नियंत्रक अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय तरतूद | जुलै, २०१९ करीता 
वितरित करण्यात येत 
असलेली तरततुद 
| १ | 2 3 a ae प द 
मागणी क्रमांक टी-१ 
२०४९-व्याज प्रदाने, ६०-इतर दायित्वावरील व्याज, १०१-ठेवीवरील व्याज. 
¥ (००) (09) आश्रमशाळा/पोस्ट बेसिक आश्रमशाळांच्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी ४५,व्याज ४७४२७७.०० १५८०९३.०० 
वर्गाचा भविष्य निर्वाह निधी (अनिवार्य खर्च (२०४९ २०४१) आ तन आ पाद 
विकास, नाशिक 
एकूण (२०४९ २०४१) ४७४२७७.०० १५८०९३.०० 
२ (००) (०२) नविन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेवरील व्याज (अनिवार्य खची ४५,व्याज ६७४५.०० २२४८.०० 
pines आयुक्त, आदिवासी 
विकास, नाशिक 
एकूण (२०४९ २२९१) ६७४५.०० २२४८.०० 
एकूण मागणी क्रमांक टी-१ ४८१०२२.०० १६०३४१.०० 
मागणी क्र.टी-२ 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण, 
(००१) संचालन व प्रशासन 
३ ।(००) (09) आदिवासी विकास आयुक्तालय (अनिवार्य खर्च) (२२२५ १०२५) ०१-वेतन ५७८९२.०० १९२९८.०० 
०३-अतिकालिक भत्ता २२४.०० (94.00 
०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १६७४.०० ५५८.०० 
११-देशांतर्गत प्रवास खर्च ७००.०० २३३.०० pele 
विकास, नाशिक 
१३-कार्यालयीन खर्च २२००.०० ७३३.०० 
१४-भाडेपट्टी व कर २७१.०० ९०.०० 
२७-लहान बांधकामे १२१५.०० ४०५.०० 
२८-व्यावसायिक व विशेष सेवा १५००.०० ५००.०० 
एकूण (२२२५ १०२५) ६५६७६.०० २१८९२.०० 
४ |(00) (०२) प्रादेशिक कार्यालये-जनजाती विकास आयुक्‍त. (अनिवार्य खर्च) (२२२५ ०१-वेतन ९१९५७.०० ३०६५३.०० 
१०३४) ०३-अतिकालिक भत्ता १९३.०० ६४.०० 
०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १८६०.०० ६२०.०० आयुक्त, आदिवासी 
शिना विकास, नाशिक 
११-दे' प्रवास खर्च १६६५.०० 444.00 
१३-कार्यालयीन खर्च ७१७७.०० २३९२.०० 
१४-भाडेपट्टी व कर १४७२.०० ४९१.०० 
एकूण (२२२५ १०३४) १०४३२४.०० ३४७७५.०० 
५. ।(०० (०३) प्रकल्प अधिकारी (अनिवार्य खर्च) (२२२५ १०४३) ०१-वेतन ४५४१८३.०० १५१३९५.०० 
०३-अतिकालिक भत्ता १२३९.०० ४१३.०० 
०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ५०६०.०० १६८६.०० आयुक्त, आदिवासी 
= विकास, नाशिक 
११-देश्ांतर्गत प्रवास खर्च ११६७६.०० ३८९२.०० 
१३-कार्यालयीन खर्च २१९५७.०० ७३१९.०० 
१४-भाडेपट्टी व कर ४८१६.०० १६०५.०० 
एकूण (२२२५ १०४३) ४९८९३१.०० १६६३१०.०० 
६ ।(००) (०४ एकात्मिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम (अनिवार्य खर्च) (२२२५ १०५२) ०१-वेतन ६८३४.०० २२७९.०० 
०३-अतिकालिक भत्ता ९.०० ३.०० 
7am आयुक्त, आदिवासी, 
०६-दुरध्वनी, पाणी ae १२१.०० ४०.०० संशोधन 
संशोधन व प्रशिक्षण 
जास्त संस्था, पुणे. 
११-दे प्रवास खर्च ११०.०० ३७.०० 
१३-कार्यालयीन खर्च १४५.०० ४९.०० 
एकूण (२२२५ १०५२) (9298.00 २४०८.०० 
4 (०३)(०४)-स्वयंसेवी संस्थेद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या शासन अनुदानित आश्रमशाळांतील |३२- अंशदाने २४०१६१.०० ८००५३.०० 
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी नविन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना- आयुक्त, आदिवासी 
नियोक्ता अंशदान (अनिवार्य) (२२२५ डी ३९६) विकास, नाशिक 
एकूण (२२२५ डी ३९६) २४०१६१.०० ८००५३.०० 


Ravindra 
D i g a m ba rao Aute Digambarrao Aute 


Date: 2019.04.04 17:50:24 +05'30' 


C:\Users\sachin.jagtap\Desktop\COMMITTED\ATTACHMENT committed release statement.xlsxATTACHMENT committed release statement.xlsx2019- 20 Commit RelelRemaining 


Digitally signed by Ravindra Digambarrao Aute 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Tribal 
Development, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f05a691 3f9dee 1 f453c9a1c5a89d8c4897737b 
a8e4acOedf3f2c6e69e25f4108, cn=Ravindra 


Aute 


C:\Users\sachin.jagtap\Desktop\COMMITTED\ATTACHMENT committed release statement.xlsxATTACHMENT committed release statement.xlsx2019- 20 Commit Rele2Remaining 


. क्र. मागणी क्रमांक / मुख्य लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट २०१९-२० साठीची | माहे. एप्रिल२०१९ ते | नियंत्रक अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय तरतूद | जुलै, २०१९ करीता 
वितरित करण्यात येत 
असलेली तरततुद 
|_१_| २ ३ | oe 4 & 
०५- संशोधन व प्रशिक्षण, 
८  ।(०५) (०१) जनजाती संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे (अनिवार्य खर्चा (२२२५ १३०१) |।०१-वेतन ३९२८३.०० १३०९४.०० 
०३-अतिकालिक भत्ता २१.०० ७.०० 
०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३३०.०० ११०.०० 
११-देशांतर्गत प्रवास खर्च ३६३.०० १२१.०० आयुक्त, 
१३-कार्यालयीन खर्च ५२०.०० १७३.०० आदिवासी संशोधन q 
१६-प्रकाशने १०.०० ३.०० प्रशिक्षण संस्था, पुणे 
२६-जाहिरा व प्रसिध्दी १००.०० ३३.०० 
२८-व्यावसायिक सेवा ५०.०० १७.०० 
३४-शिष्यवृत्त्या व विद्यावेतने १००.०० ३३.०० 
एकूण - (२२२५ १३०१) ४०७७७.०० १३५९१.०० 
एकूण मागणी क्रमांक टी-२ ९५७०८८.०० ३१९०२९.०० 
मागणी क्रमांक टी-३ 
२२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४-ठेव संलग्न विमा योजना-शासकीय भविष्य निर्वाह निधी 
९ ।(००) (०१ भविष्य निर्वाह निधीच्या वर्गणीदारांसाठी ठेव संलग्न विमा योजना (अनिवार्य । ५०-इतर खर्च २५७.०० ८६.०० 
खची वा पहवर) उप सचिव, आदिवासी 
विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
४८९२.०० 9630.00] आयुक्त,आदिवासी 
विकास, नाशिक 
एकूण (२२३५ १६१२) ५१४९.०० १७१६.०० 
एकूण मागणी क्रमांक टी-३ ५१४९.०० १७१६.०० 
मागणी क्रमांक टी-४ 
२२५१- सचिवालय-सामाजिक सेवा, 
०९०- सचिवालय 
; (00) (09) आदिवासी विकास विभाग (2249 0299) ०१-वेतन १२०६८३.०० ४०२२७.०० 
०३-अतिकालिक भत्ता १०६.०० ३६.०० 
०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क २००.०० ६७.००| उप सचिव, आदिवासी 
विकास विभाग, 
११-देशांतर्गत प्रवास खर्च १६५०.०० ५५०.०० मंत्रालय, मुंबई 
१२- विदेश प्रवास खर्च | १.०० .०० a... 
१३-कार्यालयीन खर्च ४०००.०० १३३३.०० 
एकूण- (२२५१ ०२११) १२६६४०.०० ४२२१३.०० 
ष्‌ (००) (०२) संगणक खर्च (२२५१ ०५७२) १७, संगणक खर्च ५३०.०० 49.00] उप सचिव, आदिवासी 
विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
एकूण २२५१ ०५७२ ५३०.०० १७७.०० 
एकूण मागणी क्रमांक टी-४ १२७१७०.०० ४२३९०.०० 
मागणी क्रमांक टी-८ 
७६१०-झासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे. 
२०१- घरबांधणी अग्निमे 
१२ |(00) (09) घरबांधणी अग्निमे (५9६१० ०९९१) ५५-कर्जे व आगाऊ रकमा ४५०००.०० १५०००.०० 
उप सचिव, आदिवासी 
विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
९००००.०० 30000,00 आयुक्‍त,आदिवासी 
विकास, नाशिक 
एकूण (७६१० ०९९१) १३५०००.०० ४५०००.०० 
Ravindra 111 Tale al 
2 ou=Tribal Development, postalCode=400032, 
[2099111030 ४५५ ७७16766807 


737ba8e4ac0edf3f2c6e69e25f4108, cn=Ravindra 
Digambarrao Aute 
Date: 2019.04.04 17:50:37 +05'30' 


अ. क्र. मागणी क्रमांक / मुख्य लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट २०१९-२० साठीची | माहे. एप्रिल२०१९ ते | नियंत्रक अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय तरतूद | जुलै, २०१९ करीता 
वितरित करण्यात येत 
असलेली तरततुद 
|_१_| Q 3 ; oe 4 ६ 
२०२- मोटर वाहने खरेदी अग्रिम 
१३ ।(००) (०१) मोटर वाहने खरेदी SF (७६१० १००२) ५५-कर्ज व आगाऊ रकमा १४९०.०० ४९७.००| उप सचिव, आदिवासी 
विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
६७८७.०० २२६२.००|) आयुकक्‍्त,आदिवासी 
विकास, नाशिक 
एकूण (७६१० १००२) ८२७७.०० २७५९.०० 
२०४- संगणक खरेदी अग्निमे 
१४ |(००) (09) संगणक खरेदी अग्रीम (9६१० १०२९) ५५-कर्जे व आगाऊ रकमा २०५.५० ६९.००| उप सचिव, आदिवासी 
विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
११६४.५० ३८८.००| आयुक्‍त, आदिवासी 
विकास, नाशिक 
एकूण (७६१० १०२९) १३७०.०० ४५७.०० 
एकूण मागणी क्रमांक टी-८ १४४६४७.०० ४८२१६.०० 
एकूण अनिवार्य १७१५०७६.०० ५७१६९२.०० 


Ravindra 
Digambarrao 


Aute 


C:\Users\sachin.jagtap\Desktop\COMMITTED\ATTACHMENT committed release statement.xlsxATTACHMENT committed release statement.xlsx2019- 20 Commit Rele3Remaining 


Digitally signed by Ravindra Digambarrao 


Aute 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Tribal Development, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


2.5.4.20=f05a6913f9dee1f453c9a1c5a89d8c4 
897737ba8e4acOedf3f2c6e69e25f4108, 
cn=Ravindra Digambarrao Aute 

Date: 2019.04.04 17:50:53 +05'30' 


